गुन्हे प्रकटीकरण झाखा फौ.ख.क्र. 
४०२३/२०१३ (राज्य सरकार विरुध्द 
पुरुषोत्तम खेडेकर व किशोर कडू या 
खटल्यामधून उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन 
प्रकरणांमध्ये विशोष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 
अँड.श्री. विजय सावंत यांना व्यावसायिक 
फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०८१७/प्र.क्र.१८७/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक ,मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४ ०० ०३२ 
दिनांक: ३१ जुले,२०१८ 


संदर्भ- शासन अधिसूचना,विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी २०१७/यु.ओ.आर.५९/डी-१४, 
दिनांक ०२ नोव्हेंबर, २०१७ 
शासन निर्णय: 
गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, फौ.ख.क्र. ४०२३/२०१३ (राज्य सरकार विरुध्द 
पुरुषोत्तम खेडेकर व किशोर कडू) मधून उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये शासनाच्या 
वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड.श्री.विजय सावंत यांची विधि व न्याय विभागाच्या वरील 
संदर्भाधीन दिनांक ०२ नोव्हेंबर, २०१७ च्या अधिसूचनेद्वारे विशोष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अंड. श्री.विजय सावंत यांना 
खालीलप्रमाणे फी अदा करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रू.२०,०००/- 
ब) विचारविनिमय फी (प्रतितास) = रु.२,०००/- 


२. प्रस्तुत प्रकरणी अंड. श्री.विजय सावंत यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी अथवा 
इतर कोणतीही फी वा भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस 
संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी नाही, अशा 
अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान 
होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


are निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०८१७/प्र.क्र.१८७/पोल-१० 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, 
जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशीर्षाखाळील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी 
विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३२/१८/व्यय-७, दिनांक 
२५.०१.२०१८ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. 
२०१८०७३१११५०२९३०२९ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ]देशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kishor Shyamrao Bhalerao 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


Kj द h 0 | S h a mM fa 0 Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
y 2.5.4.20=ce6f6edd7e1 dfc6b4d6b65b7d93aal1aldbcf 
0ec79c7c2143850ff6e8fdcb4c0d, 
serialNumber=94524ab889e2fa9e6bfe5e1e5842688 
B h a | e fa O 1bc36b968ffd0f45ce2d4bd3ff527ded2, cn=Kishor 
Shyamrao Bhalerao 
Date: 2018.07.31 11:52:21 +05'30' 


(किशोर शामराव भालेराव) 
उप सचिव (विधि),गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. पोलीस आयुक्त,पुणे. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
अंड.श्री.विजय सावंत, शरयू, पहिला मजला, पत्रकारनगर,पुणे- ४११ ०१६. 
विधि व न्याय विभाग (का १४), मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (पोळ-१०). 


eon SG -८४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


